टिळकनगर पोलीस स्टेशन गु.र.नं.२५४/२०१२ 
(सेशन केस क्र.१२२/२०१३) मधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये fears सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड.श्रीमती किरण रायकर यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१३५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० 032 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०१८ 


संदर्भ : शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १०१४/यु.ओ.आर.६४/डी-१४, 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१७ 


शासन निर्णय: 
टिळकनगर UAT RRA गु.र.नं.२५४/२०१२ (सेशन केस क्र.१२२/२०१३) मधून उद्भवणा- 


या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्रीमती किरण रायकर 


यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१७ च्या अधीसूचनेद्वारे 


fers सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी 


अँड.श्रीमती किरण रायकर यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी :- रुपये ५,०००/-(रुपये पाच हजार फक्त) 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 


कमी नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 


प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती किरण रायकर यांना 


अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 


मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) TEX पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१३५/पोल-१० 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९/१८/व्यय-७, दिनांक 


१६.०१.२०१८ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२१४१५५०४२२३८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Dinesh plea tel 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a854 


Appajl Sasfes नल 
(दिनेश आ.सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अँड.श्रीमती किरण रायकर, ३०६, गुलमोहोर, गावंड बाग, पोखरण रोड नं.२, 
उपवन, ठाणे (प) - ४००६१० 
६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


